शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह 
अमरावती या संस्थेच्या इमारत भाडे 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/ प्र.क्र.9७/ का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०७ मार्च, २०२२. 


-०| 

‘a 

(व्या | 
I 


१. महिला व बाल विकास विभागाचा समक्रमांकीत शासन निर्णय दि.१२ Ure, 2029 


शासन शुद्धीपत्रक- 
शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह अमरावती या संस्थेच्या इमारतीस दि.०१.०४.२०१८ ते 
दि.३१.०३.२०२१ या तीन वर्षाच्या कालावधीकरीता प्रतिमाह ₹६२,१००/- इतक्या भाड्यास वाचा क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील मुद्या क्र.२ व मुद्या क्र.5 खालीलप्रमाणे आहेत. 
मुद्या क्र.२ - आयुक्‍्त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांचेस्तरावरुन संबंधित जिल्हा 
महिला व बाल विकास अधिकारी यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा. 
मुद्या क्र.४ - आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 
याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचावे 
मुद्या क्र.२ - AYA AS व बाल विकास आयुक्तालय पुणे यांचेस्तरावरुन संबंधित अधिक्षक, 
शासकीय निरीक्षणगृह अमरावती यांना तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा. 
मुद्या क्र.४ :- अधिक्षक, शासकीय निरीक्षणगृह अमरावती यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी सदरचा खर्च नियमानुसार होईल याची दक्षता घ्यावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०४११२६५८२६३० असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Nilesh J di 


; 
Nilesh Patl 
Mah. hi ‘Women And Child 
D i} it D 
Janardan: टण 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472b 
Patil ७७१667, cn=Nilesh J | 


Date: 2022.03.07, पाटील) 


डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२०/ प्र.क्र.9७/ का-८ 
३. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 
४. मा. सभापती/ उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
६. मा.मंत्री(मवबा वि) / राज्यमंत्री (म व बा वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
११. महाप्रबंधक, उप लोकायुक्त व लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१२. महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१३. महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे. 
१५. सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास. 
१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१७. निवड नस्ती / का.०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


